राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया (DPR 
Based Stream) या योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ 
मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरीत करण्यात 
आलेल्या निधीचे प्रकल्प निहाय वितरण 
करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासनन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि २०२३ /प्र.क्र. ४१/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०४२ 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२३ 
संदर्भ : 
१. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४ एप्रिल, २०२२. 
२. कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 
यांचे पत्र क्र. ७-१/२०२२- आरकेव्हीवाय, दि. १२ जुले, २०२२ 
३. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०८ फेब्रुवारी, २०२३. 
४. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 
यांचे पत्र क्र. १-१५/२०२२ आरकेव्हीवाय/१, दि. २७ फेब्रुवारी, २०२३. 
५. कृषि विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि 2023 /प्र.क्र. ४१/१४-अ, दि. ०२ मार्च, 2023 
६. कृषि विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि २०२३/प्र.क्र.४२/१४-अे, दि. १४ मार्च, २०२३. 
७. कृषि विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि २०२३/प्र.क्र.४१/१४-अ, दि. १७ मार्च, २०२३ 
प्रस्तावना : 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात 
अर्थसहाय्याने राबविण्यात येते. केंद्र शासनाने दि.२७ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीच्या संदर्भाधिन पत्रान्वये राज्यास 
केंद्र हिस्याचा पहिल्या हप्त्याचा ₹ ५७.४५ कोटी (सर्वसाधारण प्रवर्ग रु. ४५.६० कोटी + अनु. जा. प्रवर्ग रु. 
६.८० कोटी + अनु. जमाती प्रवर्ग रु. ५.०५ कोटी) निधी वितरीत केला आहे. सदर निधीपैकी सर्वसाधारण 
प्रवर्गाचा रु.७६.०० कोटी (केंद्र हिस्सा रु. ४५.६० कोटी + समरूप राज्य हिस्सा रु. ३०.४० कोटी), अनुसूचित 
जाती प्रवर्गाचा रु. ११.३४ कोटी (he हिस्सा रु. ६.८० कोटी + समरूप राज्य हिस्सा रु. ४.५४ कोटी) व 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा रु.८.४२ कोटी (केंद्र हिस्सा रु. ५.०५ कोटी + समरूप राज्य हिस्सा रु. ३.३७ कोटी) 
निधी अनुक्रमे दि. ०२ मार्च, २०२३, दि. १४ मार्च, २०२३ व दि. २४ मार्च, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयांन्वये 
आयुक्त (कृषि) यांना वितरीत करण्यात आळा आहे. सदर वितरीत निधीपैकी रु.६०.८९ कोटी (सर्वसाधारण 
प्रवर्ग रु.५२.०० कोटी + अनुसूचित जाती प्रवर्ग रु.८.८९ कोटी) निधीचे प्रकल्पनिहाय वितरण दि. १७ मार्च, 
२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेले आहे. 
केंद्र शासनाने दि. २२ मार्च, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२२-२३ पासून पदुम विभागाच्या 
प्रकल्पांस राकृवियो अंतर्गत निधी वितरीत न करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. सदर सूचनांच्या अनुषंगाने 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि २०२३ /प्र.क्र. ४१/१४-ओ/दिनांक-३१ मार्च, २०२३ 

दि. २१ मार्च, २०२३ रोजीच्या वार्षिक कृति आराखडा (AAP) आधारित प्रकल्पांच्या आढावा बैठकीत पदुम 

विभागाच्या चालु प्रकल्पांस निधी वितरीत करण्याबाबत विचारणा केली असता “राज्य पदुम विभागाच्या चालु 

प्रकल्पांस निधी वितरीत करू शकते” असे मौखिक अभिप्राय केंद्र शासनाच्या प्रतिनिधींनी दिलेले आहेत. 
उपरोक्त पार्श्वभूमीवर पशुसंवर्धन विभागाच्या मागणीनुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत प्राप्त 

निधीपैकी शिल्लक निधीचे प्रकल्पनिहाय वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने 

शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 


१. सन २०२२-२३ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कॅफेटेरिया या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या 
अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाचा रु.७६.०० कोटी (ha हिस्सा रु. ४५.६० कोटी + समरूप राज्य 
हिस्सा रु. ३०.४० कोटी), अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा रु. ११.३४ कोटी (केंद्र हिस्सा रु. ६.८० कोटी + समरूप 
राज्य हिस्सा रु. ४.५४ कोटी) व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा रु.८.४२ कोटी (केंद्र हिस्सा रु. ५.०५ कोटी + 
समरूप राज्य हिस्सा रु. ३.३७ कोटी) निधी अनुक्रमे दि. ०२ मार्च, २०२३, दि. १४ मार्च, २०२३ व दि. २४ मार्च, 
२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयांन्वये आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत करण्यात आला असून सदर निधीपैकी 
सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या रु. १४.६६ कोटी निधीचे प्रकल्प निहाय वितरण या झासन निर्णयान्वये करण्यात येत 
आहे. सदर वितरणाचा तपशिल सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविण्यात आला असून आयुक्‍त (कृषि) 
यांनी सदर निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेस उपलब्ध करुन द्यावा. 
२. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा 
विनियोग करताना दि. ०२ मार्च, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील सूचना / कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात 
यावा. 
3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३३१२०३६१३५४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सहपत्र :- परिशिष्ट - अ Digitally signed by KARAD SANTOSH BANSIRAO 


Date: 2023.04.12 18:16:42 +05'30' 


(संतोष ब. कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc “० A OO 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि 2023 /प्र.क्र. ४१/१४-ओ/दिनांक- 39 मार्च, २०२३ 


५. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. आयुक्त (पद्मुसंवर्धन), औंध, पुणे 
९. आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय), मरीन ड्राईव्ह, मुंबई 
१०. संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
११. महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेख), मुंबई. 
१२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपुर 
१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
१४. सहायक संचालक (लेखा-१, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१५. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
१६. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत प्रकल्प / अंमलबजावणी यंत्रणा निहाय सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता रु. १४.६६ कोटी निधीचे 


परिशिष्ठ - अ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि 2023 /प्र.क्र. ४१/१४-ओ/दिनांक-३१ मार्च, २०२३ 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. राकृवि २०२३ /प्र.क्र. ४१/१४-ओ , दि. ३१ मार्च, २०२३ चे सहपत्र 


प्रकल्प निहाय वितरण 
वर्ष - २०२२-२३ (रक्कम रु. कोटीत) 
7 Project / Agency Name Sanction RKVY Total Balance General 
No. Year Sanctioned Release till | Project Cost Category 
Project Cost date for Release by 
ongoing this GR 
project 
1 2 3 ee | 5 6(4-5) 7 
1 Creation of BSL-I 
Laboratory for Avian 
Influenza and other Zoonotic 
pathogens. ah DBE) अतो 4362 12.37 63.25 12.50 
Investigation Section, 
Aundh, (DIS)(revision in 
project cost 29 SLSC Rs 
5.615 Cr)) 
2 Dairy development 
programme in Vidharbha &| 2017-18 57.16 43.86 13.30 2.16 
Maratwada Region 
Commissioner (A H) 132.78 56.23 76.55 14.66 


KKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


